उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे कार्यालयातील 
सहायक संचालक (लेखा) तसेच संचालक, उच्च 
शिक्षण यांचे अधिनस्त विभागीय सहसंचालक (उच्च 
शिक्षण) व प्रियदर्शिनी मुलींच्या वसतिगृहांचे अधीक्षक 
यांना आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक (Virtual 
Personal Deposit Account Administrator) 


म्हणुन घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.अर्थसं- २०२४/प्र.क्र.९८/मशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :- १ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०२३/ प्र.क्र.११०/२०२३/कोषा प्रज्ञा-५, 
दि.१४.०२.२०२४ 
२) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र.ठशिसं/२०२३-२४/५/२० ॥०००५॥/लेखा-१, 
दि.१०.०६.२०२४ व दि.१०.०७.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भीय क्र.१ येथे नमुद दि.१४.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सहायक 
अनुदानाच्या जलद संवितरण व संनियंत्रणासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि अन्य अशासकीय 
कार्यान्वयन प्राधिकारी यांच्याकरीता आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा (Virtual Personal Deposit Account) ही 
व्यवस्था व कार्यपध्दती लागु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयातील अ.क्र.३ नुसार 
संचालक, उच्च शिक्षण यांच्या संदर्भीय क्र. २ येथील पत्रांन्वये उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात 
येणाऱ्या योजनांसाठी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक (Virtual Personal Deposit Account 
Administrator) घोषित करणेबाबत विनंती करण्यात आली आहे. 


त्यास अनुसरुन उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांकरीता आभासी 
वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक (Virtual Personal Deposit Account Administrator) घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१४.०२.२०२४ मधील तरतुदींनुसार म.को.नि.नमुना क्र.४४ देयकांद्वारे 
३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) आणि वित्त विभागाद्वारे वेळोवेळी घोषित करण्यात येतील Sea अन्य उद्देश 
शीर्ष (Object Head) अंतर्गत राज्याच्या एकत्रित निधीतुन आहरित केल्या जाणाऱ्या सहायक अनुदानाच्या 
निधीचा विनियोग करण्यासाठी महालेखापाल (ले. व अ,) कार्यालयाने या शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमुद केलेल्या अटीच्या अधीन राहुन मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरुन उच्च शिक्षण 
संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी पुढीलप्रमाणे आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक 
(Virtual Personal Deposit Account Administrator) घोषित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे: 


शासन निर्णय क्र.अर्थसं- २०२४/प्र.क्र.९८/मठि-३ 


१) तालुक्याच्या ठिकाणी मुलींची वसतिगृहे सुरु करणे (कार्यक्रम) (२२०२ ३५६६), ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर). 


आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक (Virtual Personal Deposit Account 
Administrator) 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह, घाटंजी, जि.यवतमाळ. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह, पुसद, जि.यवतमाळ. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह, नेर परसोपंत, जि.यवतमाळ. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह, भोकरदन, जि.जालना. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह, कन्नड, जि.औरंगाबाद. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह,आष्टी , जि.बीड. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह, उस्मानाबाद, जि.उस्मानाबाद. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा 
विद्यापीठ, औरंगाबाद. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह, श्रीनगर, नांदेड. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह, चव्हाणवाडी, मुखेड, जि.नांदेड. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह,गोकुंदा, किनवट, जि.नांदेड. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह,कोटग्याळ,मुखेड, जि.नांदेड. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह,अहमदपूर, जि.लातुर. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह,शिरपूर, जि.धुळे. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह, वेगुर्ला, जि.सिंधुदूर्ग. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह,भोर , जि.पुणे. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह,पुर्णा, जि.परभणी. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह,कंधार, जि.नांदेड. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह,सिडको, जि.परभणी. 


वसतिगृह अधीक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह,लातुर, जि.लातुर. 


२) माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती (कार्यक्रम) (२२०२ २७१२), ३१ सहायक अनुदाने 


(वेतनेतर). 


शासन निर्णय क्र.अर्थसं- २०२४/प्र.क्र.९८/मशि-३ 


अ.क्र | आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक (Virtual Personal Deposit Account Administrator) 


el सहायक संचालक (लेखा), उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे. 


३) 3) अवर्षणग्रस्त खेड्यातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी मार्फी/ प्रतिपुर्ती करणे (कार्यक्रम) (२२०२ २७३९), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर). 
ब) वीर मरण पत्करलेल्या तथा शाहीद झालेल्या पोलीस व इतर शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांच्या 
पाल्यांच्या पारंपारिक तथा महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या खर्चाची प्रतिपुर्ती करणे (कार्यक्रम) (2202 | 
३४३) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर). 


अ. । आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक (Virtual Personal Deposit Account Administrator) 
क्र. 


-O 


विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई. 


२. । विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोकण विभाग, पनवेल. 


३. | विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे. 


४. । विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर. 


५. । विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, सोलापूर विभाग, सोलापूर. 


६. | विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नांदेड विभाग, नांदेड. 


७. । विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, छ.संभाजीनगर विभाग, छ.संभाजीनगर. 


८. | विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगांव विभाग, जळगांव. 


९. | विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती विभाग, अमरावती. 


al ०. | विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग, नागपूर. 


२. उपरोक्त विवरणपत्रात नमुद संबंधीत अधिक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह, विभागीय 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण तसेच संचालक, उच्च शिक्षण यांनी संदर्भीय शासन निर्णय, दि.१४.०२.२०२४ 
मधील परिच्छेद ११.३ नुसार पुढील कार्यवाही करावी. 


३. सदरहु मान्यता महाळेखापाल (ले. व अ. कार्यालयाने नमुद केलेल्या अटी व शर्तीच्या (सोबत 
परिशिष्ट) अधीन राहुन देण्यात येत आहे. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.८१२/व्यय-५, दि.२९.०७.२०२४, वित्त विभाग 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९९/२०२४/कोषा प्रशा-५, दि.०१.०८.२०२४ आणि महालेखापाल (ले. व अ) 
कार्यालयाचा अनौपचारिक संदर्भ H.TM/Ch.2/UOR ॥०.९९/उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/२०२४-२५/७७३, 
दि.०२.०९.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्र.अर्थसं- २०२४/प्र.क्र.९८/मशि-३ 


षु. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२४०९१२१८३३५६१२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
A H K DN: IN, ‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMEN 
2.5.4.20=fabb29d28cdbcbe5c9eed052cb38b8cb567068a0090e237F 
095c6e50a52a6cf5, postalCode=400032, ‘Maharash’ 
rialNumb« ‘D96FF33E8AF31F745D84F341 1F94D896382FAA8265 
9B10108672887A87D6FC7C, cn=ASHOK S MANDI 
Date: 2024.09.12 18:34:56 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-३२ 


७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. सचिव, लेखा व कोषागारे, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


qo, 
99. 
१२. 
93. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


उप सचिव (मशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 

सर्व संबंधित अधिक्षक, प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह (संचालक, उच्च शिक्षण यांचेमार्फत.) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मुंबई-३२. 

निवडनस्ती मशि-३. 


शासन निर्णय क्र.अर्थसं- २०२४/प्र.क्र.९८/मशि-३ 


शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.९८/मशि-३, दि.१२ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट. 


विषय :- उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे कार्यालयातील सहाय्यक संचाळक (लेखा) तसेच संचालक, उच्च 
शिक्षण यांचे अधिनस्त विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) व प्रियदर्शिनी मुलींच्या वसतिगृहांचे अधीक्षक यांना 
आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक (Virtual Personal Deposit Account Administrator) म्हणुन घोषित 
करणेबाबत... 

The Following conditions shall be applicable to the Virtual Personal Deposit Account (VPDA) 


9. The VPD account shall be open under MH ८४४३ Civil Deposits १०६ Personal Deposit 
(00) (02) VPDA. 

2. The said VPDA shall be subject to Audit. 

3. The Administrator shall ensure that all rules, regulations, terms, and conditions of the 
relevant GR have been followed in respect of the said VPDA. 

8. No amount shall be transferred to the VPDA to avoid lapse of funds. 

4. VPDA is applicable only for State schemes and not for Central sector and centrally 
sponsored schemes. 

६. The Receipt to the said VPDA shall be only such grants drawn under MTR ४४ for ३१ 
Grants in Aid (Non-Salary) under the MH 2202 General Education. No amount shall be 
credited to VPDA through Capital Heads & Loans Heads of expenditure. The 
Administrator shall timely submit the Utilisation Certificate after incurring expenditure 
from the VPDA. 

७. The Expenditure from the VPDA shall be as per the Sanction order of the respective 
Grant. 

८. The unspent balances under the VPDA shall be credited back to the Consolidated Fund 
after completion of one year from the date of drawal of the funds/date of credit of 
amount to the VPDA or the timeline mentioned in the sanction order whichever is earlier. 

९. The balances under the VPDA shall be reconciled monthly by the Administrator with the 
District Treasury Officer. 

१०. The balances shall be reconciled with the AG office and the Treasury Officer shall submit 
Balance Certificate to A.G. office for confirmation of their balances in the books of A.G 
at the end of the Financial Year. 

99.All the conditions/instructions in the Finance Department ७.३.९०.संकीर्ण 2023 
प्र.क्र.११०/२०२३/ कोषा प्रशा-५ दिनांक १४-०२-२०२४ shall be followed. 

१२./॥॥ Rules including Rule ४९५ of Maharashtra Treasury Rules, १९६८ shall be applicable to 
the VPDA. 


Digitally signed by ASHOK S MAND! 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=fabb29d28cdbcbe5c9eed052cb38b8cb567068a0090e237f095c6« 
50a52a6cf5, postalCode=400032, st=Maharash 
ial 


INumber=D96FF33E8AF31F745D84F341 1F94D896382FAA82659B101 
08672887A87D6FC7C, cn=ASHOK S MAND! 
Date: 2024.09.12 18:35:17 +05'30' 


(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


